सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षात 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर ९४३५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०५.२०२० या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/२४२/प्र.क्र.१३१/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: 39 मार्च, २०२० 
वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१९/२७३/ प्र.क्र.८४/कुक, 

दिनांक : १७.१०.२०१९ 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/कक्ष 

५/टे ५/९४३५ अस्थायी पदे/ ५१२-१३/२०, दि.९.०३.२०२० 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१२.०२.२०२० 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा५, 

दि.३१.०३.२०२० 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४३५ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कुटुंब 
कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४३५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सह 
संचाळक, आरोग्य सेवा (प्रशासन), मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर केला आहे. अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ H.3 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्राधिकार दिले आहेत. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन 
स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 
९४३५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.३१.०३.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व पदांचा 
आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव दि. ३१.५.२०२० पर्यंत शासन मान्यतेस्तव सादर केला 
जाईल या अटीच्या अधिन राहुन दि.०१/०३/२०२० ते ३१/०५/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर अस्थायी 
पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या अर्थसंकल्पात २२११-कुटुंब कल्याण या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/242/प्र.क्र.131/ कु.क. 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र लेखाशिर्ष एकूण मंजूर अस्थायी पदे 
| 9 | २ ३ 
ae | राज्य कुटुंब कल्याण केद्र (2299 0034) ) ४५ 
२ | जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 0049) ११९ 
३ | प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ ०१०२) २५ 
४ | बहुद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजना (२२११ ०१३१) Yo 
५ । वैद्यकोय कुटुंब नियोजन शिक्षण (2299 0922) ३ 
६ । ए.एन.एम.प्रशिक्षण केद्र (२२११ ०१११) ३३६ 
७ । ग्रामीण कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ ०१४९) ८६८८ 
८ | शासकोय नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१७६) १६९ 
एकूण ९४३५ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३११२४८४४१९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji 


Publ 
Department, postalCode=400032, 


क ee st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522 
U Nn) aj | c4aff97da20b708981b5122e87¢83 


46c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2 
167bc99cd85325223aceef69d02b 


BharosSe 27.5 
cn=Varsha Munjaji Bharose 


(वर्षा मुं. भरोसे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल ,(लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा) २/१- महाराष्ट्र ,मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/242/प्र.क्र.131/ कु.क. 


२. अधिदान व लेखा कोषागार,मुंबई 

३. आयुकत, तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, संचाळनालय, मुंबई. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 

६. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी.मुंबई , 

८. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निर्माण भवन, नवी दिल्ली . 

९. विभागीय संचालक, कुक, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिडींग सहकार नगर, पुणे. 

१०.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सवी 

११.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१४. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सर्व) 

१५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१६. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर,जिल्हा ठाणे 

१७. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपूथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, AAMT, लेआऊट, 
ग्रेट नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 

पिह वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई 

२१.नियोजन विभाग (का-१४१२) मंत्रालय, मुंबई.मुंबई , 

२२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापन) मंत्रालय, मुंबई 

२३.निवडनस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


